राज्यातील वस्रोद्योग ग्राहकांना वीज दरात सवलत 
दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित 
यांना द्यावयाचे अर्थसहाय्य (समायोजनाने) सन २०२३-२४. 
(लेखाशिर्ष २८०१५५९९) 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.निधीवी-२०२३/प्र.क.४६/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- ०६ ऑक्टोबर, २०२३ 
संदर्भ :- 

१.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२/०४/२०२३. 
२.महावितरण कंपनीचे पत्र क्र.मु. अ.(वा)//शासन/मागणी/सवलत(95॥)/००९७५३,दि. ३१ मार्च,२०२३. 

३. महावितरण कंपनीचे पत्र क्र.मु. अ.(वा)/ शासन/मागणी/अर्थसंकल्पिय निधी/०२५८५९,दि.२९/०८/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार विद्युत वितरण कंपनीला वीज दरात सवलत 
देण्यात येते व त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून वितरण कंपनीस केली जाते. वितरण कंपन्यांना वस्त्रोद्योग ग्राहकांना वीज 
सवलतीसाठी सन २०२३-२४ करिता लेखाशिर्ष २८०१५५९९ खाली रु.३००.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद 
करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने दिलेल्या मंजूरीनुसार रक्‍कम रु.१८१.७८ कोटी इतका निधी महावितरणला 
समायोजनाने वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वस्त्रोद्योग ग्राहकांना वीज दरात दिलेल्या सवलतीसाठी सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पित केलेल्या 
रु. 300,00 कोटी रक्कमेपैकी रु. १८१.७८ कोटी (रुपये एकडी एक्याऐंशी कोटी अठ्याहत्तर लाख फक्त) रक्‍कम 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांना समायोजनाने वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
२. उक्त प्रयोजनासाठी होणारा “मागणीक्रमांक के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, १०४, वीज विकास 
व्यवस्था राष्ट्रीय भार, (०१) वीज दरात सवलत, (०१) (०३) वस्त्रोद्योग ग्राहकांना वीजदर सवलत (सर्वसाधारण) 
(२८०१५५९९), (कार्यक्रम) ३३ अर्थसहाय्य” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. समायोजनाने वितरीत करावयाची रक्‍कम रु. १८१.७८ कोटी (रुपये एकऱे VEU कोटी अठ्याहत्तर लाख 
फक्त) महावितरण कंपनीस रोख न देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे महावितरण कंपनी मर्या., यांच्याकडून शासनास येणे 
असलेल्या LEHANE वसूल करण्यात यावी व खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली समायोजनाव्दारे जमा करण्यात 
यावी. 


अ. क्र. तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 
१) | वित्तीय वर्ष २०२२-२३ या वर्षातील विद्युत | १८१,७८,००,०००/- | ००४३ वीजेवरील कर व शुल्क १०१ वीजेचा 
शुल्कापोटी या आदेशान्वये समायोजित वापर व विक्री यावरील कर (०१) (०१) मुंबई 
करावयाची रक्‍कम (अंदाजित डिसेंबर, विद्युत शुल्क अधिनियम १९५८ खालील जमा 
२०२२ ते मार्च,२०२३) रक्कमा (००४३००९२) 


(६३४,४९,००,००० -929,9¢,00,000= 
४५२,७१,००,००० बाकी) 


एकूण १८१,७८,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवी-२०२३/प्र.क.४६/ऊर्जा-३ 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर यांनी त्यांच्या अखत्यारित व 
अधिकारात वरील विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम रु. १८१.७८ कोटी (रुपये एकशे एक्याऐंशी कोटी अठ्याहत्तर लाख 
फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करुन तसे शासनास कळवावे. 

५. सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल, मुंबई यांच्या अखत्यारित व अधिकारात करण्यात येत 
असल्याने रु. १८१.७८ कोटी (रुपये एकशऱी एक्याऐंशी कोटी अठ्याहत्तर लाख Had) सदर रकमेचे देयक तयार 
करण्यात येवू नये. 

द. शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ च्या परिपत्रकातील सोबतच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील अटीची पूर्तता होत आहे. तसेच अनुक्रमांक १ ते ८ मधील अटीं लागू होत नसल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 

७. या लेखाशिर्षाखाली निधी वितरित करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने प्रमाणित 
करण्यात येते की, या लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित 
नाही. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक क्र.१८६/२०२३/व्यय-१६,दि.२१/०९/२०२३ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेनुसार सदर निधी समायोजनाने वितरित करण्यात येत आहे. 

८. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३१००६१३११०३३४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेज्ानुसार व नावाने DR. GAURI पय on — 
RAKESH PATIL. दड यचा 
( डॉ.गौरी पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव मंत्राळय, मुंबई-३२. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (ऊर्जा) ,यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२. 
७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई 
१२. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, WHS, बांद्रा (पूर्वी, मुंबई-५१ 
१३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

१४. महाळेखापाल (लेखा व परिक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/राळेवि-१), मुंबई. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी,अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१८. उप सचिव,(अर्थसंकल्प/व्यय-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. निवड नस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


A) 
° 


पृष्ठ २ पैकी 2 


